वर्धा-यवतमाळ-नांदेड या नवीन रेल्वे मार्गाकरिता 
रु.७५.०० कोटी निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्रमांक आरएलवाय-२०१८/प्र.क्र.१४१/परिवहन-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा : शासन निर्णय क्र. आरएळलवाय-२०१८/प्र.क्र.१४१/परिवहन-५, 
दिनांक १० ऑगस्ट,२०१८ 


शासन निर्णय,गृह विभाग, क्र.आरएलवाय-२०१८/प्र.क्र.१४१/परिवहन-५, दिनांक १० 
ऑगस्ट,२०१८ यामधील परिच्छेद क्र.२ पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


“ शासनाने सह सचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग यांना नियंत्रण अधिकारी व शासनाचे अवर 
सचिव, रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, ४०००३२ यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित केले असून या शासन निर्णयाद्वारे त्यांना सदर रक्‍कम प्रदान करण्यास प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे.” 


२. सदर शासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८०८१६१५११२१२२२९ असा आहे. हे शुध्दिपत्र 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sarangkumar 
Vasantrao Patil we 


(सारंगकुमार पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) महालेखापाल १ व २ (लेखापरीक्षा/ळलेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
2) सचिव, केंद्रीय रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, रेळ भवन, नवी दिल्ली. 
३) महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे मुंबई / दक्षिण मध्य रेल्वे, सिकंदराबाद. 
४) वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई. 
५) मुख्य अभियंता (बांधकाम), उत्तर मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) वित्त विभाग (व्यय-८, अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांक आरएलवाय-२०१८/प्र.क्र.१४१/परिवहन-५ 


१०) नियोजन विभाग (का-१४६१), मंत्रालय, मुंबई. 
११) रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) निवड नस्ती, परिवहन-५. 


प्रत माहिती करिता, 
१) मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा.प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


